अल्पसंख्याक कल्याणाकरीता मा.पंतप्रधानाच्या 
नवीन १५ कलमी कार्यक्रमाची प्रभावी 
अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा स्तरीय 
अल्पसंख्याक कल्याण समितीतील नामांकित 
संस्थांचे प्रतिनिधींची सदस्य म्हणून नियुक्ती 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : अविवि-२०१५/प्र.क्र.२४०/का-९, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०६ जुले, २०१९. 


वाचा :- शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक : अविवि-२०१५/प्र.क्र.२४०/का-९, 
दिनांक २३ ऑगस्ट, २०१८. 
प्रस्तावाना :- 


अल्पसंख्याकांच्या कल्याणाकरीता मा.पंतप्रधानाच्या नविन १५ कलमी कार्यक्रमाची प्रभावीपणे 
अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा अल्पसंख्याक कल्याण समितीच्या रचनेनुसार नामवंत स्वयंसेवी 
संस्थांचे प्रतिनिधी यांची संदर्भीय शासन निर्णय दिनांक २३.०८.२०१८ अन्वये राज्यातील प्रत्येक 
जिल्हयासाठी प्रत्येकी एक सदस्य या प्रमाणे नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. सांगली जिल्हयाकरीता 
उर्वरित सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


अल्पसंख्याक कल्याणाकरीता मा.पंतप्रधानाच्या नवीन १५ कलमी कार्यक्रमांची प्रभावी 
अंमलबजावणी करण्याकरीता शासन निर्णय, दिनांक १५.०४.२०१७ अन्वये स्थापन केलेल्या जिल्हास्तरीय 
अल्पसंख्याक कल्याण समितीच्या रचनेनुसार अल्पसंख्याकासाठी काम करणाऱ्या खालील संस्थाच्या 
प्रतिनिधींची सदस्य म्हणून सांगली जिल्हा अल्पसंख्याक समितीवर नियुक्‍ती करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. जिल्ह्याचे नांव प्रतिनिधीचे नांव व पत्ता स्वयंसेवी संस्थेचे नांव 


१. श्री.सलीम गवंडी, अध्यक्ष, जत तालुका मुस्लीम 
माळे गल्ली, जत, ता.जत जि.सांगली समाज संघटना 


१. सांगली 


२.श्री.खुद बुध्दीन अब्दूळ कादर काझी | सदस्य, शाही इदगाह और जामे 
मिरज जि.सांगली मस्जिद इन्तेजाम कमेटी, मिरज 


Sa निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१५/प्र.क्र.२४०/का-९, 


२. उपरोक्त प्रमाणे नियुक्‍त केलेल्या नामांकित संस्थांच्या प्रतिनिधींना कोणतेही मानधन व बैठक भत्ता 
देय होणार नाही. 


३. शासन निर्णय, दिनांक २३.०८.२०१८ अन्वये विहित केलेल्या अटी व adi उपरोक्‍त नियुक्‍त 
सदस्यांसाठी देखील लागू राहतील. 


४. जिल्हास्तरीय अल्पसंख्याक कल्याण समितीची कार्य सविस्तरपणे शासन निर्णय, दिनांक 
१५.०४.२०१७ अन्वये, विहित करण्यात आलेली आहेत. सदर समितीची बैठक जिल्हाधिकारी यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दर तिमाही आयोजित करण्यात येते. त्यानुसार सदर बैठकीस नियुक्‍त सदस्यांनी उपस्थित 
रहावे. याबाबत संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी पुढील आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 


च. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१९०७०६१४३८२०५२१४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ह Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
h M 1 Of Mahi hte ‘Minorities Development 
ines १ e Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4 13 10d2e7860201ab5363a2133e0927ff 
26cOf016fdf, 
2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39EC14A54419D0A13 
(0 Nn aVa n e 504B49333B23F92B58199, Dines| 
ite: 2019.07.06 14:43:07 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) सर्व संबंधित मा.लोकसभा / राज्यसभा सदस्य. 
) 

) 
) 
) 


सर्व संबंधित विधानसभा सदस्य. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, ११ वा मजला, पर्यावरण भवन, 
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नवी दिल्ली-११०००३. 
) विभागीय आयुक्त, मुंबई. 
१०) जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर 
११)पोलीस आयुक्त. मुंबई. 
२) सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१५/प्र.क्र.२४०/का-९, 


१३) व्यवस्थापकीय संचालक, मौळाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादीत, मुंबई. 
१४) मुख्य कार्यकारी अधिकरी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद. 

१५) कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई. 
) 
) 


१६)अधिक्षक नि कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई. 

१७) सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, अल्पसंख्याक विकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८)निवडनस्ती (कार्यासन-९) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


